परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः परिवि-२०२१/ प्र.क्र.(१९/२१)/तांशि-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- ०५ फेब्रुवारी, २०२१ 


संदर्भ - १. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र.उवतंशि/तांशि-१/३३/१३/११९/१३, 
दि. ०५.०८.२०१७ 
२. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र.उवतंशि/तांशि-१/३३/१३/(११९/१३)/ 
भाग-२, दि. ०१.०१.२०१८ 
३. शासन आदेश, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र. बदल्या-२०१८/प्र.क्र.१०३/२०१८/ 
तांशि-१, दि. १८.०६.२०१८ 
४. संचालक, तंत्रशिक्षण यांचे पत्र क्र. ४/आस्था/परिविक्षा/२०२१/४८, दि. २८.०१.२०२१ 
व पत्र क्र. ४/आस्था/परिविक्षा/२०२१/४९, दि. २८.०१.२०२१ 
प्रस्तावना :- 
उपरोक्त संदर्भाधीन क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये डॉ.राजुरकर संजय वासुदेवराव, डॉ. इंगोळे संजय 
भानुदास, डॉ. वाशीमकर waa विश्वंभर व डॉ. ढोले ललीत पुरुषोत्तम यांची सहयोगी प्राध्यापक, यंत्र 
अभियांत्रिकी, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी महाविद्यालयीन शिक्षक सेवा, गट-अ 
या पदावर दोन वर्षांच्या परिविक्षाधीन कालावधीकरीता अनुक्रमे शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, कराड, 
शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, चंद्रपूर, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जळगाव व शासकीय 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, कराड येथे नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. तदनंतर संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन 
निर्णयान्वये डॉ.राजुरकर यांच्या पदस्थापनेत अंशत: बदल करुन त्यांची सुधारीत पदस्थापना शासकीय 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, चंद्रपूर येथे करण्यात आली. तर संदर्भाधीन क्र.३ येथील शासन आदेझान्वये डॉ. 
वाशीमकर व डॉ. ढोले यांची सुधारीत पदस्थापना शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, चंद्रपूर येथे करण्यात 
आली. 
२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दि.२९.०२.२०१६ अन्वये 
निर्गमित करण्यात आलेल्या सूचनांनुसार, उक्त नमूद सर्व अध्यापकांनी परिविक्षाधीन कालावधी 
समाधानकारकरीत्या पूर्ण केला असल्याने, त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याचा प्रस्ताव संचालक, 
तंत्रशिक्षण यांच्याकडून संदर्भ क्र. ३ येथील पत्रांन्वये शासनास प्राप्त झाला आहे. त्यास अनुलक्षून संबंधितांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन आदेश :- 


शासन सेवेतील अधिकारी / कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासंदर्भातील सामान्य 
प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दि.२९.०२.२०१६ मधील अटींची पूर्तता वर नमूद 
सर्व अध्यापक यांचे प्रकरणी होत असल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी खालील तक्त्यात स्तंभ-५ मध्ये नमूद 
दिनांकास (AA) समाप्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांची सेवा नियमितपणे पुढे चाळू ठेवण्याचा दिनांक स्तंभ-६ 
मध्ये नमूद करण्यात येत आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः परिवि-२०२१/ प्र.क्र.(१९/२१)/तांशि-१ 


अ. | अध्यापकाचे नाव , पदनाम व कार्यरत | रुजू दिनांक | परिविक्षाधीन | परिविक्षाधीन | सेवा नियमितपणे 
क्र. संस्था कालावधीतील । कालावधी पूर्ण पुढे चालू 
एकूण रजा होण्याचा ठेवण्याचा 
कालावधी दिनांक दिनांक 
ai २ ३ | ok 4 & 
ष्‌ डॉ.राजुरकर संजय वासुदेवराव, 09.99.2099 | ३४ दिवस | ०४.१२.२०१९ | ०५.१२.२०१९ 
सहयोगी प्राध्यापक, यंत्र (म.पू) (म.न) (4.9) 
अभियांत्रिकी,शासकीय अभियांत्रिकी 
महाविद्यालय,चंद्रपूर 
२ डॉ. इंगोले संजय भानुदास, ०१.०९.२०१७ | ¢ दिवस ०८.०९.२०१९ | ०९.०९.२०१९ 
सहयोगी प्राध्यापक, यंत्र (4.9) (4.9) (4.9) 
अभियांत्रिकी,शासकीय अभियांत्रिकी 
महाविद्यालय,चंद्रपूर 
3 डॉ. वाज्ीमकर प्रज्ञांत विश्वंभर, २७.०९.२०१७ ६ दिवस ०२.१०.२०१९ ०३.१०.२०१९ 
सहयोगी प्राध्यापक, यंत्र (4.9) (4.9) (4.9) 
अभियांत्रिकी,शासकीय अभियांत्रिकी 
महाविद्यालय,चंद्रपूर 
र्‌ डा.ढोले ललीत पुरुषोत्तम, ०१.०९.२०१७ | २७ दिवस २७.०९.२०१९ | २८.०९.२०१९ 
सहयोगी प्राध्यापक, यंत्र (म.पू) (म.न) (4.9) 
अभियांत्रिकी,शासकीय अभियांत्रिकी 
महाविद्यालय,चंद्रपूर 
३. संबंधित संस्था प्रमुखांनी उक्त अध्यापकांच्या पुढील वेतनवाढी मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने उचित 
कार्यवाही तातडीने करावी. 
४. सदर शासन आदेडा, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. परिवि-२७१५/ प्र.क्र.३०२/ आठ, दि. 


२९.०२.२०१६ मधील तरतुदींनुसार व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. परिवि/ २७१५/ प्र.क्र.२०३/ आठ, 
दि. २५.०८.२०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


षु. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०२०५१६५२२१९७०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Sameer Laxman 
Dhere 


INumber=6ee64cf9b42881 125c3715a5db341b5827c5743c7 28bc85f04 
bb7 1ff8fc154d6, cn=S: hi 
Date: 2021.02.05 16:59:08 +05'30' 


(समीर ढेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित अध्यापक (प्राचार्यांमार्फत) 
प्रत, 
१) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः परिवि-२०२१/ प्र.क्र.(१९/२१)/तांशि-१ 


सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालय, नागपूर. 

प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, चंद्रपूर. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर. 

प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती (तांशि-१). 


AD 


av 


Om SCS 0०८ 
>> <:-- <<< > SS 


S 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


